समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतचे धोरण- प्राधान्यक्रमात 
पुर्ननियुक्‍त माजी सैनिकांचा Saas करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही -२०१७/प्र.क्र. ४१५ /कार्या १२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
तारीख: २१ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही -२०१७/ प्र.क्र.४१५/ 
कार्यासन १२, दि. ९ एप्रिल ,२०१८. 


प्रस्तावना- संदर्भाधीन दिनांक ९ एप्रिल २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये समुपदेशानाद्वारे 
बदलीचे धोरण निश्चित करण्यात आळे आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट १ 
सोबतच्या विवरणपत्र -२ मध्ये समुपदेशनाने बदलीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्राधान्य क्रम 
निश्चित करण्यात आले आहेत. 


सैनिकांना केंद्रीय सैन्य दलातील सेवा करताना प्रदीर्घ काळ त्यांच्या कुटुंबीयांपासून दूर 
रहावे लागते. यास्तव त्यांची केंद्र शासनाच्या सैन्यदलातील सेवा संपल्यावर ज्यावेळी माजी 
सैनिक कोटयातून राज्य शासकीय सेवेत नियुक्‍ती होते त्यावेळी बदली अधिनियमानुसार बदली 
करताना, समुपदेशनाने बदलीतील प्राधान्य क्रमात माजी सैनिकांचा समावेश करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

संदर्भाधीन दि.९ एप्रिल,२०१८ च्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट १ सोबतच्या 
विवरणपत्र -२ मध्ये नमूद प्राधान्यक्रमांच्या यादीमध्ये अनुक्रमांक ६ नंतर खालील प्राधान्यक्रम 
नव्याने अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


प्राध्यान्य क्रमांक प्राधान्यक्रमाचे वर्णन 


9 शासकीय कर्मचारी पुनर्नियुक्त माजी सैनिक असल्यास व त्याबाबतचे सक्षम 
प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र दि.३० Ube पूर्वी बदली प्राधिकाऱ्याकडे सादर 
केल्यास त्यांची प्रशासकीय सोयीनुसार व पद उपलब्धतेनुसार त्यांच्या 
सोयीच्या ठिकाणी बदली करण्यात यावी. 


त्यामुळे संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट १ सोबतच्या विवरणपत्र २ मधील 
प्राधान्य क्रमांक ७ हा प्राधान्य क्रमांक ८ असा होईल व सुधारीत प्राधान्यक्रम ८ मध्ये १ ते ६ ऐवजी 
१ ते ७ असा बदल होईल. सदर सुधारीत प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन समुपदेशनाची कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही -२०१७/प्र.क्र. ४१५ /कार्या १२ 
सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥80॥१५9॥॥.90०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२११२४१०२३८०७ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MADHAVI SANDEEP : 
SHINDE : 


2742, 


(माधवी संदीप शिंदे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

२. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 

सर्व मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

मा.मुख्य सचिव, 

. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 

त्यांनी हे आदेश सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 

१०.*प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

११. *प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

१२. *प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

१३.*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१४.*प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), मुंबई, 

१५. *प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), मंबई, 

१६.*राज्य निवडणूक आयुक्‍त, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 

१७.सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 

१८. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई, 

१९.*महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

२०. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 

२१. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 

२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई , 

२३.ग्रंथपाळ, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई 
४०० ०३२ (१० प्रती) 

२४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


one G&G & 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही -२०१७/प्र.क्र. ४१५ /कार्या १२ 


२५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२६.मुख्य ळेखापरीक्षक (निवासी लेखे), कोकण भवन, नवी मुंबई 
२७. सर्व विभागीय आयुक्त, 
२८. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२९.सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख 
३०.*सर्व अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची मान्यता प्राप्त संघटना, 

(कार्यासन-१६ अ, सामान्य प्रशासन विभागामार्फत) 
३१.सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
३२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


